सत्यमेव जयते 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
नवीन प्रशासन भवन, १२ वा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई -४०० ०३२ 
क्रमांक : संकीर्ण ०४२४/प्र.क्र.९३/ आस्था-१ दिनांक : १० एप्रिळ, २०२४. 


संदर्भ १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही २००४/प्र.क्र.१५/०४/१२, 
दि.२५.०५.२००६ 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. पीओडी-१००७/प्र.क्र.९/१८,(र.व.का.) 
दि.१४.११.२०१३ 


कार्यालयीन आदेशा 


संदर्भाधीन शासन अधिसुचनेद्वारे महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ प्रसारित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या 
अधिनियमातील प्रकरण ३ करीता शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध नियम, २०१३ तयार 
करण्यात आले असून ते दि.१४.११.२०१३ च्या अधिसूचनेद्वारे राज्यात लागू करण्यात आले आहेत. 

तसेच विभागाशी / कार्यालयाशी संबंधीत सर्व बाबीवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर निर्धारीत करण्याचे निदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने गृह विभागातील आस्था-१ या 
कार्यासनाशी संबंधीत विषयाबाबतीत सोबतच्या तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे स्तर निश्चित करण्यात येत आहेत. तथापि, 
वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे निर्देश असल्यास किंवा काही अपवादात्मक प्रकरणी आवश्‍यकता भासल्यास प्रकरणपरत्वे त्यामध्ये 
योग्य तो बदल करण्यात येईल. 
२. प्रस्तूत शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेताक २०२४०४१०१८२८३०९१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAJANAN BHIMRAO 
GURAV 


(गजानन गुरव) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
प्रधान सचिव (अ. व सू), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
सह सचिव (आस्था-२), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
निवड नस्ती, आस्था-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


विवरणपत्र 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ९ अंतर्गत गृह विभागातील आस्था-१ कार्यासनाशी संबंधित 


बाबींवर अंतिम निर्णय घेण्याच्यादृष्टीने प्रकरणे सादर करण्याबाबत अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर खालीलप्रमाणे 


निश्चित करण्यात येत आहेत:- 
अ. । कार्यासनाकडून हाताळला सादरीकरणाचे ३ स्तर अंतिम निर्णय | आदेश॒& निर्गमित 
क्र. | जाणारा विषय/कामकाज घेण्यास सक्षम | करण्यास सक्षम 
प्राधिकारी प्राधिकारी 
ea 2 3 | 8 | 4 द | ow 
q) | विधानमंडळ कामकाजविषयक | कक्ष उप प्रधान ।मा. मंत्री | कक्ष अधिकारी 
प्रकरणे अधिकारी/ | सचिव | सचिव ।(गृह) 
अवर (अ.व 
सचिव सू. 
२) | न्यायालयीन बाबी कक्ष उप प्रधान । प्रधान कक्ष अधिकारी 
अधिकारी/ सचिव | सचिव | सचिव (अ.व 
अवर (अ.व सू) 
सचिव सू. 
3) । विभागाचे समन्वय विषयक | कक्ष उप a उप सचिव | कक्ष अधिकारी 
कामकाज अधिकारी/ | सचिव 
अवर 
सचिव 
x) | पोलिसांच्या कक्ष उप प्रधान । प्रधान कक्ष अधिकारी 
सेवानिवृत्तीनंतरच्या अधिकारी/ | सचिव । सचिव | सचिव (अ.व 
लाभाबाबतची प्रकरणे अवर (अ.व सू) 
सचिव सू. 
५ | घरबांधणी अग्निमावरील व्याज, | कक्ष उप प्रधान ।मा.मंत्री कक्ष अधिकारी 
कर्मचाऱ्यांच्या अकाली मृत्यूमूळे sory सचिव | सचिव | (गृह) 
माफ करण्याची प्रकरणे अवर (अ.व 
सचिव सू. 
गृह विभाग, मंत्रालय (खुद्द) | कक्ष उप | उप सचिव कक्ष अधिकारी 
६ ।येथील अधिकारी-कर्मचारी  अधिकारी/ | सचिव 
यांना घरबांधणी/ मोटार कार/ | अवर 
स्कुटर इत्यादी ah मंजूर | सचिव 
करणे 


मम्ममम्म्म्म्म्म्म 


